नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्‍यातील 
ग्रामीण मार्ग रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत . 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१५ मार्च, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नत/ नाशिक/निफाड/३३२/सन- २०२०, 
दि.२१/०१/२०२१. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्‍यातील ग्रामीण मार्ग रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून 
quad करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी 
सदर रस्ता SHAT करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्‍यातील 
खालील रस्ते इतर जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी डो क्रमांक 
(कि.मी) 
पिपळगाव (ब) ते आहेरगाव ते | ग्रामा३८ | ०/०० ते ३/०० १२.४५ ।इतर जिल्हा 


शिरवाडे वणी ते पाचोरे वणी रस्ता. | ग्रामा ३७ | o/oo ते ५/२५० कि.मी. | APT २५२ 


ग्रामा २२६ । 0/00 ते ४/२०० 


आहेरगाव ते पालखेड वावी | ग्रामा३० | ०/०० ते ७/५०० १२.५० । इतर जिल्हा 
(इजिमा-२९) ते गोरठाणरेडगाव कि.मी. । APT २५३ 
तालुका हद्द रस्ता. 


ग्रामा २९ | ०/०० ते ५/०० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा | साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
३. रानवडखेड उगाव शिवडी रस्ता. । ग्रामा ८३ ।०/०० ते ४/५०० १२.५० । इतर जिल्हा 
ग्रामा २५ । ०/०० ते १/५०० कि.मी. | APT २५४ 
ग्रामा ४०३ । ०/०० ते २/०० 
ग्रामा १४३ । ०/०० ते ४/५०० 
कुरडगाव काथरगाव सुंदरपुर ते | ग्रामा५६ |।०/०० ते ३/०० ७.२०० । इतर जिल्हा 
8, जळगाव WEA, UAT 02 — | 0/00 F 2/200 कि.मी. | APT 244 
ग्रामा २६५ | ०/०० ते 2/00 
प. भेडाळी प्रजिमा ४२ ग्रामा १५४ | ग्रामा १५४ । ०/०० ते ७/०० १०.७० । इतर जिल्हा 
काटेकर वस्ती ते शिंदेवस्ती शिंगवे | ग्रामा २७७ | ०/०० ते 2/200 कि.मी. | मार्ग- २५६ 
रस्ता. ग्रामा १७ ०/०० ते १/५०० 
६. बागलवाडी (इजिमा ४१) ग्रामा ४८ | ग्रामा १३५ । ०/०० ते 2/00 १२.१० । इतर जिल्हा 
चापडगाव करंजगाव रस्ता. ग्रामा १२७ ।०/०० ते ३/०० कि.मी. ।मार्ग-२५७ 
ग्रामा ४८ ०/०० ते ५/१०० 
ग्रामा १३२ ०/०० ते २/०० 
0. सावळी बेरवाडी सुळेवाडी रस्ता. ग्रामा४६ — | 0/00 ५/०० १०.०० । इतर जिल्हा 
ग्रामा १२९ ०/०० ते ५/०० कि.मी मार्ग- २५८ 
८. | ]ोतमळा मुखेड पाचोरे वणी रस्ता. ग्रामा ८७ | 0/00 ते २/४०० ५.५०० | इतर जिल्हा 
ग्रामा ३९ ०/०० ते ३/१०० कि.मी. | APT २५९ 
९. कुंभारी ब्राम्हणगाव वणसगाव | ग्रामा ९४ ०/०० ते १०/०० १५.६० ।इतर जिल्हा 
थेटाळे कोमटगाव पिंपळद रस्ता. ग्रामा ४ ०/०० ते ३/१०० कि.मी. ।मार्ग- २५९ 
ग्रामा १०५ । ०/०० ते २/५०० 
7 ०. | टाकही विचुर खडक माळेगाव | ग्रामा ११० | 0/00 ते ७/१०० १६.३० | इतर जिल्हा 
सावरगाव खडकओझर चांदवड | ग्रामा3१ | ०/०० ते 3/300 कि.मी. | मार्ग- २६० 
तालुका हद्द रस्ता. ग्रामा २ क 
हि १. | डोंगरगाव नांदगाव देवगाव | ग्रामा १३ ०/०० ते ६/९०० १६.४० । इतर जिल्हा 
कानळद ते चास तालुका हद्द ग्रामा २२१ | ०/०० ते ७/०० कि.मी. | मार्ग- २६१ 
रस्ता. ग्रामा १३६ ।०/०० ते २/५०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची  दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
१२. | Os ते नांदगाव बोकडदरे ते ग्रामा | ग्रामा १२ ०/०० ते १६/५०० | १६.५० | इतर जिल्हा 
५६ रस्ता. कि.मी. | APT २६२ 
१३. | डोंगरगाव गोळेगाव गोंदेगाव ते | ग्रामा १० ०/०० ते ८/५०० ११.५० । इतर जिल्हा 
जऊळे तालुका हद्द रस्ता. ग्रामा २४७ | o/oo ते ३/०० कि.मी. | ATT २६३ 
१४. ।भरवस फाटा ते निमगाव वाकडा ग्रामा २८ ०/०० ते १/०० १४.२० । इतर जिल्हा 
रस्ता. ग्रामा ५८ | ०/०० ते ८/७०० | कि.मी. ।मार्ग-२६४ 
ग्रामा ११ ०/०० ते ४/५०० 
१५. । देवगाव भरवस फाटा डोंगर ग्रामा १६१ | ०/००ते ४/८०० १५.४० । इतर जिल्हा 
बोकडदरे रस्ता. ग्रामा २४६ ।०/०० ते ६/०० कि.मी. | APT २६५ 
ग्रामा १६ ०/०० ते ४/६०० 
१६. । इजिमा १८० (धरणगाव वीर) ग्रामा ६० ०/०० ते ६/७०० १३.०० । इतर जिल्हा 
खेडलेझुंगे बोरमाथा ते रुई रस्ता. ग्रामा ५९ ०/०० ते ६/३०० कि.मी. ।मार्ग- २६६ 
१७. । नांदुर मध्यमेश्वर धारणगाव (खडक) | ग्रामा १८ ०/०० ते 4/300 ११.३० ।इतर जिल्हा 
धारणगाव विहीर धानोरे ते देवगाव कि.मी. | APT २६७ 
रस्ता. ग्रामा १४५ ०/०० ते ६/०० 
१८. | खेरवाडी झोमन वस्ती चांदोरी | ग्रामा ४७ ०/०० ते ३/०० ११.०० । इतर जिल्हा 
चित्तेगाव ते सैय्यद पिंप्री तालुका ग्रामा २२९ | 0/00 ते १/५०० कि.मी. ।मार्ग- २६८ 
हद्द रस्ता. ग्रामा ६९ 9/00 W ६०५०० 
ग्रामा 3३०९ | ०/०० ते 2/00 
ग्रामा २२ ०/०० ते ४/०० 
ग्रामा १२६ ।०/०० ते ३/०० 
१९. | पदमावती पिंप्री ते वडाळी नजीक | ग्रामा २९० | ०/०० ते ५/०० ११.८५ । इतर जिल्हा 
ते हरिजन वस्ती ते थेरगाव प्ररामा- | ग्रामा ११४ । ०/०० ते ६/८५० कि.मी. | मार्ग- २७० 
४ रस्ता. ग्रामा २०२ ‘| ०/०० ते २/०० 
ग्रामा १२८ ०/०० ते ६/५०० 
एकुण २३६.०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१३/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नाशिक जिल्ह्यातील इतर जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३६.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२७३२.९५ --२३६.००) 
म्हणजेच २९६८.९५ कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २३६.०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (१०१८८.०८ -२३६.००) म्हणजेच ९९५२.०८ कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०३१६१५३१२७८४१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
rashant DN: c=IN, o-Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
harashti 


le=400032, 


shtra, 
ble1 1e3bf6 d526143e814db5f8 


Vinayakrao Pati/ See यला 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नाशिक .(यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


& 


S 


~ 


) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


